न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या अधिनस्त 
विविध प्रयोगशाळेमध्ये एक वर्षाच्या कालावधी- 
करीता कोणत्याही मानाधनाशिवाय अर्हताप्राप्त 
विद्यार्थ्यांना इंटर्न म्हणून घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.१६४/पोल-४, 
E Comp. No.:&924¢4 File No.:H.D.-93093/&4/2023-POL8-MHD 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२, 
दिनांक :- २१ नोव्हेंबर,२०२३. 


संदर्भ - १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एफएसएल-०४२१/प्र.क्र.८८/पोल-४, दि.२२.१२.२०२१ 
२) प्रभारी संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
मुंबई यांचे पत्र क्र.न्या.वै.प्र.सं./प्रशा/प्र.क्र.9८/मुं/का/३२१३-१४/२०२३, दि.२६.०७.२०२३ 


प्रस्तावना :- राज्यात न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या एकूण ०८ प्रादेशिक न्याय 
सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा व ५ लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. संदर्भ क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये १५० विदयार्थी इंटर्न म्हणून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आता, 
संचालनालयाने संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये प्रयोगशाळेमधीळ रसायनशास्त्र विभागाकरिता १०० 
विदयार्थी, संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण विभागाकरीता yo विदयार्थी आणि मानसशास्त्र 
विभागाकरीता ०२ विदयार्थी अशा एकूण १५२ विदयार्थ्यांना संचालनालयाच्या अधिनस्थ विविध 
प्रयोगशाळेमध्ये १ वर्षाच्या कालावधीकरीता कोणत्याही मानधनाशिवाय इंटर्न म्हणून घेण्याबाबत प्रस्ताव 
सादर केला आहे. सदर इंटर्नशिप कालावधी दरम्यान विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळेमध्ये प्रत्यक्ष तांत्रिक कामाचा 
अनुभव घेता येईल. जेणेकरून भविष्यामध्ये त्याचा उपयोग होईल. याअनुषंगाने एकूण १५२ विदयार्थ्यांना 
संचालनालयाच्या अधिनस्त विविध प्रयोगशाळेमध्ये १ वर्षाच्या कालावधीकरीता कोणत्याही मानाधनाशिवाय 
इंटर्न म्हणून घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेमधीळ रसायनशास्त्र विभागाकरिता महाराष्ट्र राज्यातील शासन 
मान्यताप्राप्त कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेतील Chemistry (रसायनशास्त्रो/ Bio § Chemistry शाखेचे 
पदवी/पदव्युत्तर पदवी प्राप्त १०० विदयार्थी आणि संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित faster विभागाकरीता 
B.Sc/M.Sc. with Physics or Computer Science or Electronics or Information and Technology 
or Degree in Engineering with Computer Science of Electronics or Information and Technology 
at least in second class ही अर्हता प्राप्त केलेले ५० विदयार्थी तसेच मानसशास्त्र विभागाकरिता Post 
Graduate Degree in Neuro Psychology or Clinical Psychology at least in Second Class ही 
अर्हता प्राप्त केलेले ०२ विदयार्थी अशा एकूण १५२ विदयार्थ्यांना संचालनालयाच्या अधिनस्त ०८ प्रादेशिक व 
०५ लघुप्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेमध्ये १ वर्षाच्या कालावधीकरीता कोणत्याही 
मानधनाशिवाय न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये इंटर्न म्हणून घेण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरचीमान्यता खालील अटीशार्तीच्या अधीन राहील. 


शासन निर्णय HATH: एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.१६४/पोल-४, 


२.१ 


श्र 


२.२ 
र्ड 


२.५ 


२.६ 


२.७ 


2: 


इंटर्नशिपसाठी राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेतील उपरोल्लेखित पदवी 
व पदव्युत्तर पदवीप्राप्त विद्यार्थी पात्र असतील. इंटर्नशिपचा लाभ प्रथम येणा-या १५२ विद्यार्थ्यांना 
विभागनिहाय आवश्‍यकता विचारात घेऊन प्रवेशा देण्यात येईल. 

इंटर्नशिपचा लाभ विद्यार्थ्यांना पदवी अथवा पदव्युत्तर पदवी नंतर एकदाच घेता येईल. ज्याचा 
कालावधी एक वर्षांचा असेल. 

सदर इंटर्नशिप कालावधी दरम्यान कोणतेही मानधन देय नाही. 

यझास्वीरित्या इंटर्नशिप पूर्ण करण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालयाकडून प्रमाणपत्र देण्यात यावे. 

सदर इंटर्नशिप म्हणजे कायमस्वरूपी नियुक्‍ती नाही, असे इंटर्नशिपकरीता प्रवेशा देताना 
संचालनालयाने उमेदवारांबरोबर करण्यात येणाऱ्या बंधपत्रात स्पष्टपणे नमूद करावे. 

भविष्यात अभ्यासक्रमात सुधारणा, विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेत सुधारणा, नवीन न्यायसहायक विज्ञान 
संस्था सुरु करणे अथवा नवीन न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा सुरु करणे इ. बाबींचा विचार 
करता, सदर योजनेचा दर ३ वर्षांनी आढावा घेण्यात येईल. त्यामध्ये इंटर्नश्ीपची विद्यार्थी संख्या, 
विद्यावेतन इ. बाबींमध्ये सुधारणा/ वाढ करण्याचा विचार करता येईल. 

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळामध्ये इंटर्नशिप उपलब्ध करुन देण्याबाबतची कार्यपध्दती अटी 
व शर्तीसोबत जोडलेल्या परिशिष्ट (अ) प्रमाणे राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३११२११७५२१४३९२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by SUDHAKAR SHAHAJI YADAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3e782c1e59acd749fc48c69 1d7a8c477d6ac39c19 


04204f442b52d728d48a67a, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


S H A H AJ | YA DAV serialINumber=A576ADA378C3E1 DDFF427C2BC46B5A5C3 
2BC32EF80F7A475ABFA122778AAAD72, cn=SUDHAKAR 
SHAHAJI YADAV 
Date: 2023.11.21 17:52:35 +05'30' 


(सुधाकर यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Ee) 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई 

उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, पुणे/ नागपूर/ नाशिक/ 
औरंगाबाद नांदेड/अमरावती/कोल्हापूर. 


A 


Cc fw 


mm 


S SS 
Se we we Se Le “जिवकडी, “कतर, करी. ककल. 


“? (२ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.१६४/पोल-४, 


१०) लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, चंद्रपूर/धुळे/ठाणे/रत्नागिरी/सोलापूर 

११) अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ नागपूर/ नाशिक/ औरंगाबाद नांदेड/अमरावती/कोल्हापूर, 
चंद्रपूर/धुळे/ठाणे/रत्नागिरी/सोलापूर 

१३) निवडनस्ती (पोल-४ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.१६४/पोल-४, 


परिशिष्ट-अ 

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या अधिनस्त विविध प्रयोगशाळेमध्ये रसायनशास्त्र विभाग, संगणक 
गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण विभाग आणि मानसशास्त्र विभागाकरिता एकूण १५२ विद्यार्थ्यांना एक 
वर्षाच्या कालावधीकरीता अर्हताप्राप्त विद्यार्थ्यांना कोणत्याही मानाधनाशिवाय इंटर्न म्हणून नियुक्ती 
देण्याबाबतची कार्यपध्दती :- 

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेमधील रसायनशास्त्र विभागाकरिता महाराष्ट्र राज्यातील शासन 
मान्यताप्राप्त कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेतील Chemistry (रसायनशास्त्रो/ Bio § Chemistry शाखेचे 
पदवी/पदव्युत्तर पदवी ही अर्हता प्राप्त केलेले १०० विद्यार्थी आणि संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण 
विभागाकरिता B.Sc/M.Sc. with Physics or Computer Science or Electronics or Information and 
Technology at least in second class or Degree in Engineering with Computer Science of 
Electronics or Information and Technology at least in second class ही अर्हता प्राप्त केलेले Yo 
विद्यार्थी तसेच मानसशास्त्र विभागाकरिता Post Graduate Degree in Neuro Psychology or Clinical 
Psychology at least in Second Class ही अर्हता प्राप्त केलेले 02 विद्यार्थी अशा एकूण १५२ विदयार्थ्यांना 
संचालनालयाच्या अधिनस्त ०८ प्रादेशिक व ०५ लघु प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेमध्ये 
इंटर्नशिपवर आवश्यकतेनुसार नियुक्‍ती देण्याची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे :- 
Maa बाबी:- 


१. विद्यार्थांना इंटर्नशिपवर नियुक्‍ती करण्याकामी महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचा निर्णय अंतिम राहील व सदर कालावधीत असे सर्व विद्यार्थी त्यांचे नियंत्रणाखाली 
राहतील. 

२. विद्यार्थांनी इंटर्नशिपच्या कालावधीमध्ये नेमून दिलेल्या प्रयोगशाळा व त्यामधील संबंधित विभागात 
कार्यालयीन वेळेत पुर्ण वेळ उपस्थित असणे बंधनकारक राहील. तसेच, इंटर्नशिपच्या 
कालावधीमध्ये गैरवर्तन किंवा गोपनियतेचा भंग झाल्यास सदर विद्यार्थाला अपात्र ठरविण्यात येवून 
प्रचलित शासन नियमानुसार त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

३. विभाग/कार्यालय प्रमुखांनी आदेशा दिल्याप्रमाणे घटनास्थळाला (Crime Scene) वरीष्ठांसाबेत भेट 
देणे विद्यार्थ्यावर बंधनकारक राहील. 

४. इंटर्नशिपच्या कालावधीमध्ये विद्यार्थ्याकडे महाविद्यालयाचे फोटो असलेले ओळखपत्र सोबत असणे 
बंधनकारक राहील. 

५. विद्यार्थ्यांना वर्षातून एकूण ८ दिवस नैमित्तिक रजा अनुज्ञेय असेल व कार्यालय प्रमुखाच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय सदर रजा घेता येणार नाही. 

६. न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेमध्ये इंटर्नशिपकरिता निवड झाल्यानंतर विद्यार्थ्याने रु.१००/- 
च्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करून देणे आवश्‍यक राहील. 

७. प्रयोगशाळेत प्रतिवेदीत होणा-या मेडीकोलीगल प्रकरणांमध्ये गोपनियता ठेवणे आवश्‍यक असून 
गोपनियतेचा भंग होणार नाही याची काळजी विद्यार्थ्यांने घेणे बंधनकारक राहील, तसा स्पष्ट उल्लेख 
करारनाम्यामध्ये करण्यात यावा. 

८. गोपनियतेचा भंग झाल्यास सदर विद्यार्थ्यांना त्वरीत काढुन टाकण्याची कार्यवाही संचालक स्तरावर 
करण्यात येईल. तसेच, त्यांचेवर नियमानुसार कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.१६४/पोल-४, 


Ro, 


सदर इंटर्नशिपचा कालावधी हा एक वर्षाचा असेल. 

इंटर्नशिपवर नियुक्‍त केलेल्या विद्यार्थ्यांची ही नियुक्‍ती केवळ १ वर्षांची तात्पूरती नियुक्‍ती असून 
त्यांना कायमस्वरूपी नियुक्तीचा कोणताही अधिकार प्राप्त होणार नाही, Beall अट त्यांच्याबरोबर 
करण्यात येणाऱ्या करारनाम्यामध्ये स्पष्टपणे अंतर्भूत करावी. 


इंटर्नशिप कालावधी दरम्यान करावयाच्या कामाचे स्वरुप :- 


इंटर्नशिपसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थाना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये वैज्ञानिक 


सहायक (गट-क), वैज्ञानिक सहायक (सायबर गुन्हे व तासी) (गट-क) आणि वैज्ञानिक सहायक 
(मानसशास्त्र) (गट-क) या पदासाठी खालील नमूद केलेली कर्तव्ये व जबाबदा-या पार पाडणे 
MASA राहील:- 


वैज्ञानिक सहायक :- 


१) अधिका-यांना त्यांच्या विश्लेषणाच्या कामात सर्वतोपरी सहाय्य करणे. 

२) रासायनिक विश्लेषणासाठी लागणारी प्रक्रिया द्रावणे अधिका-यांच्या मार्गदर्शनाखाली 
तयार करणे. 

३) प्रकरणासंबंधीच्या विश्लेषणाची पूर्वतयारी करणे. 

४) विश्लेषणासंबंधीच्या प्रक्रियानंतरच्या निरिक्षणाच्या नोंदी नोंदवह्यांमध्ये व विहित नमूना 
फार्मवर अधिका-यांच्या मार्गदर्शनानुसार करुन घेणे. 

५) प्रकरणांसंबंधींचा पत्रव्यवहार व इतर पूरक माहितीसाठी अधिका-यांना सहाय्य करणे. 

६) विभागाच्या स्विकृती विभागामध्ये प्रकरणे दाखल करुन घेण्याच्या प्रक्रिया विभाग प्रमुखांच्या 
नियंत्रणाखाली व्यवस्थित पार पाडणे. 

७) अधिका-यांना विभागातील रसायने, काचसामान, प्रयोगशाळा साहित्य, उपकरणे,ग्रंथालय, 
पुस्तके यांच्या पडताळणीसाठी घ्यावयाच्या नोंदीसाठी सहाय्य करणे. 

८) विश्लेषित मुद्देमालाच्या परत करावयाच्या प्रक्रियेसाठी सहाय्य करणे. 


वैज्ञानिक सहायक (सायबर गुन्हे व तासी) :- 


१) अधिका-यांना संगणकीय विश्लेषणात मदत करणे. 

२) विश्लेषणाची पूर्वतयारी करणे. 

३) विश्लेषणानंतरच्या नोंदी रजिस्टर व नेहमीच्या नमून्यांमध्ये पर्यवेक्षीय अधिका-यांच्या 
मार्गदर्शनाखाली करणे. 

४) अधिका-यांना प्रकरणांशी संबंधित पत्रव्यवहार करण्यासाठी मदत करणे. 

५) विभागात दाखल होणारी प्रकरणे विभाग प्रमुखांच्या मार्गदर्शनाखाली स्विकारणे. 

६) अधिका-यांना उपकरणांची उपसाधने आणि विभागातील पुस्तके याची नोंद करणे कामी 
मदत करणे. 

७) मुद्देमाल परत करण्यासाठी योग्य ती मदत करणे. 


वैज्ञानिक सहायक (सायबर गुन्हे व तासी) :- 


१) विश्लेषणाच्या कार्यात अधिका-यांना सहकार्य करणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.१६४/पोल-४, 


२) अधिका-यांच्या मार्गदर्शनाखाळी या विभागातील प्रकरणांमधील मूल्यांकन होणा-या 
व्यक्तींची आणि चाचणींच्या साहित्यांची विश्लेषण कार्यासाठी तयारी करणे. 

३) चाचणीच्या कार्यासाठी पूर्वनियोजन करणे. 

४) चाचणी झाल्यानंतर अधिका-यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राप्त झालेल्या निकालाची नोंदवहीत 
आणि प्रमाणबध्द संचामध्ये नोंद करणे. 

५) प्रकरणासंबंधीत तसेच इतर माहितीसाठी अधिका-यांना पत्र व्यवहारामध्ये सहकार्य करणे. 

६) विभागप्रमुखांच्या मार्गदर्शनाखाली या विभागात दाखल होणारी प्रकरणे यांचा स्विकार 
करणे. 

७) या विभागातील संचिका चाचणीचे साहित्य, यंत्रसामुग्री, उपकरणे, वाचनालयातील पुस्तके 
यांचा माहितीसंच करण्यासाठी अधिका-यांना सहकार्य करणे. 

८) विभागप्रमुखांच्या अनुपस्थितीमध्ये या विभागाचे व्यवस्थापन पाहणे. 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


